महाराष्ट्र शासन 


ज्ञापन क्रमांक-ठेवियो १०.१९/(४७/२०१९)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 

Email- dobudget.4wrd@maharashtra.gov.in मादाम कामा मार्ग, 

Ph. No.022-228 3889 Fax: 022 22023293 BAIT राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४००३२. 


दिनांक-१५/०३/२०१९. 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 


रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ : १. शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि.२६/०५/०८. 


Cc AN A -O 


2. शासन पत्र क्र. SAAT १०.०८/(३८५/२००८)/अर्थ-१, fF.04/09/2093. 
अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद. 
अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड. 
अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर. 
अधीक्षक अभियंता, सांगळी पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 
अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा. 


७. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 
८. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 
९. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 


१०, 
११; 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
Alls 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
Qo 
24 
२६ 
२७ 
२८ 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर. 

अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नांदेड. 

. अधीक्षक अभियंता व प्रकल्प संचालक, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 

. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ. 

. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

. अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा. 

. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती. 

.अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर. 

. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद. 
. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

, अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. 

. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 

. अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा. 

. अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण मंडळ, अमरावती. 
. अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम. 

.अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 


अवलंबिलेली सुधारित कार्यपद्धत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 
कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.१९/(४७/२०१९)/अर्थ-१ 


2. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ VATAANY २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य 
निर्वाह निधी (०१) (०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर)(२२३५-०६०५) 
या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-५ येथील मृत 
कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ-७ प्रमाणे एकूण रु.३५,००,७९२ (पस्तीस लक्ष सातशे ब्याण्णव रुपये फ़क़्त) इतका 
निधी या ज्ञापनाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
३.  याज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि.३१.०३.२०१९ पूर्वी खर्च 
करण्यात यावा. 39 मार्च २०१९ पूर्वी निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
तसेच निधी विहित मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्कम अदा 
करण्याकरीता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेझाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिका-यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही 
करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधिताना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमुद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखालील खर्च-मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकन्सिलिओडान स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या 
कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-आय-२ खालील २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) 
ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली 
संगणकीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०३१५१५५८५३१६२७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Devendra 
Pandit Bhamare : 


(देवेंद्र भामरे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र : विवरणपत्र. 
प्रत :- १ महालेखापाल कार्यालय,मुंबई/नागपूर 
२) प्रधान सचिव (जसं) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


co oS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक SAA १०.१९/(४७/२०१९) अर्थ-१,दिनांक 94/03/2098 चे सहपत्र 
मंडळ कार्यालयाचे नाव भविष्य निर्वाह निधी मृत कर्मचा-यांचे नाव 
लेखा क्रमांक 


एकूण ६०००० 


बीआरबीएन-३६३४९ कै. रविकांत शांकरराव भरड स्थापत्य अभियांत्रिकी ६०००० 
सहाय्यक 


एकूण ६०००० 


अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण पा.व जल. प्र.अ.वि क्र.१८ |।के.राजेंद्र गणपतराव खंते ६०००० 
मंडळ, नागपूर 


एकूण ६०००० 


|. 2 ee See eee 
अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली पीडब्ल्यूएमएच-८३७६३ NST बाळाराम आंबेकर लिपिक-टंकलेखक 
[ne nig genau) | Cae eg) | CSV ee 
y 1००१७  ।|अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिचन मंडळ, पुणे कुपावि.१/२१ कै. भास्कर UX कानसकर शिपाइ agen 
Pie कुपावि.१/४०८ पांडुरंग धोडीबा गोरे 


अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, उधवि-२०७ के. मिलींद ज्ञानेश्वर जाधव 
सातारा 


क्काम 
०२६ अलक अभिवता प्रशासक aT विकास 


एकूण २४०००० 


एकूण ६०००० 


आयपी/एआयडी-१६०८  ।'कि.एकनाथ चंदर सोनवणे 


मंडळ कार्यालयाचे नाव भविष्य निर्वाह निधी मृत कर्मचा-यांचे नाव 
क्र. | अधिकारी क्रमांक लेखा क्रमांक 


32. ही... रर... ग... ह... १”. 0...) 

डि 
ee 

अभक अभियंता यात्रको मंडळ, नाद 

i oe ee aed 


१२ 1००४२ अधीक्षक अभियंता व प्रकल्प संचालक, खारभूमी ।एमआयएसएमएच/४५९१८ ।कै.मनोजकुमार तानाजी कांबळे वाहनचाळक ६०००० 
विकास मंडळ, ठाणे 


<i heer 


१३ 1००४३ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास = | wa ata She) के. नारायण रघुनाथ बावणे ६०००० 
प्राधिकरण, नागपूर 


"ववम्याची 


a4 1००४६  ।|अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे ।॥टीएमआयडी _-१७९ कै.बारकु दुंदा केवारी 
सडल्पूक्‍्रक:कळ्य कितात 
ee errr (ee 2... 


१६ 1००४८ अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प बीआरबीएन -४३३४६ के. अंबादास सखाराम जाधव कनिष्ठ अभियंता ६०००० 
मंडळ, बुलडाणा 


2 a Sar 


अधीक्षक अभियंता, sed वर्धा सिंचन मंडळ, के. देविदास चंद्रभान वानखेडे मुकादम 
अमरावती 


कै. सुरेश विठोबाजी खापरे अनुरेखक ६०००० 
a a | - ..............| 


मंडळ कार्यालयाचे नाव 


२० 1००६० अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, सोलापूर 


२१ Joo§2 अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 

२ 1००७४ अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
धुळे. 


भविष्य निर्वाह निधी 
लेखा क्रमांक 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे पीडब्ल्यूएमएच/८१४८४ राजू दिनकर भोंगळे 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


मृत कर्मचा-यांचे नाव 


as! Sc 


एन.आय.डी.-९४० कै. बसवंत मानेजी तळणे ६०००० 


बीआर/बीएन-४३५४५ के.वसंत तुकाराम राठोड बिनतारी संदेडायंत्र ६०००० 
चालक 


पीआयडी/१२५५ कै.लिबाजी थोराजी कऱ्हाळे शिपाई ६०००० 


बीआर/बीएन-५३५०३ कै.आनंदराव नरसिमलु राजुलवार 
FLAS 


८८१८३ 


का ca hal Be 
एचएनजी१२ 


शिंगी न 


के.सुदाम रामचंद्र SIS वाहनचालक ६०००० 


पीडब्ल्यूएमएच/८१०६० 
पीडब्ल्यूएमएच/६१४०१ 


२३ 1००७५ अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, जळगांव 


६०००० 


[|| | 1 [1 


मंडळ कार्यालयाचे नाव भविष्य निर्वाह निधी मृत कर्मचा-यांचे नाव 
लेखा क्रमांक 
4 & 
पीडब्ल्यूएमएच-८३३३७ |के.वासुदेव महादेव कुरकुरे कालवा निरिक्षक ६०००० 


a i 


एकूण १२०००० 
मजूर 


पीडब्ल्यूरमएच/८२६९४  |कै.हिंदुराव नामदेव पोळ 


लोकर 


एकूण ३६०००० 


अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती ।|बीआर/बीएन -४९०७२ कै.कलावती ओंकारेश्वर महिधर कनिष्ठ लिपिक ६०००० 
अन्वेषण मंडळ, अमरावती 


एकूण ६०००० 


अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम ।ल.पा.वि.३८९ कै.जयराम राजाराम ठाकरे मजूर 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ वाय आय डी-४४१ .विठ्ठल महादू पवार 


मकी 
"चक चला ४” स्का. जा! 
जाणाया ल ता 


Devendra Pandit 
Bhamare 


(देवेंद्र भामरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


